महासंचालक, विशेष कृती हे 
महासंचालक दर्जाचे, एक पद 
तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयपीएस - १२०८ / प्र.क्र. २७७ / पोल -१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक १६ जुलै, २००९. 


प्रस्तावना : - 

दिनांक २६.११.२००८ रोजी मुंबई शहरात झालेला दहशतवादी हल्ला आणि राज्याच्या 
सीमावर्ती भागात वाढलेल्या नक्षलवादी कारवाया यांचा सक्षमपणे मुकाबला करण्यासाठी सध्या कार्यरत 
असलेल्या पोलीस यंत्रणेचे बळकटीकरण करणे आवश्यक ठरले आहे. तसेच याबाबत विविध राज्यातील 
व केंद्र शासनातील यंत्रणेमध्ये परिणामकारक समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. 
सदर बाबी विचारात घेता, राज्याच्या पोलीस दलातील अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास 
पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाची महासंचालक दर्जात श्रेणीवाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. त्यानुसार शासन आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 

राज्यातील पोलीस दलातील अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाची एचएजी + रुपये ७५,५००-८०,०००/- या वेतनश्रेणीतील महासंचालक 
दर्जात श्रेणीवाढ करुन राज्यात महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे श्रेणीवाढ केलेले 


महासंचालक दर्जाचे एक पद दि. ३१.०७.२००९ पर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्यात येत आहे. 


२. सदर पद हे संबंधित अधिकाऱ्याने त्या पदाचा प्रत्यक्ष कार्यभार स्वीकारल्याच्या 
दिनांकापासून अंमलात येईल. 
3. वरील पदाच्या निर्मितीमुळे होणारा खर्च हा "२०५५-पोलीस-००१ संचालन व प्रशासन" 


या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ३६४/०९/व्यय-७, 
दिनांक १६.०७.२००९ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
क सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 
TT संगणक सांकेतांक क्रमांक २००९०७१६१९१७४८००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


GROW 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


* मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
* शज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
“त्र्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
'पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
* प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहाय्यक 
* प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
* महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
* महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 
* महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मडालेखापाल - १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
- “लेखापाल - २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
oad व लेखा अधिकारी, मुंबई 
नवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
* गृह विभागातील सर्व कार्यासने 
* वित्त विभाग/ व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 
* लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग/निवड नस्ती 


2 


